RNI No. MAHBIL /2009/37831 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-ब 


वर्ष ९, अंक ५] सोमवार, जानेवारी १६, २०२३/पौष २६, शके १९४४ [पृष्ठे ३, किंमत: रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक 22 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम बव आदेश. 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ जानेवारी, २०२३. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, ९१९६३. 


क्रमांक कृबास-०४२२/प्र.क्र.१९४/२१-स.--महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १९६३ (१९६४चा 
महा. 2o ) याच्या कलम ६० च्या पोट-कलम (१) व पोट-कलम (२) च्या खंड (ड) व (यु) ASR प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि 
त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (समितीची निवडणूक ) 
नियम, २०१७ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनाने सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या नियमांचे पुढील प्रारूप, 
त्यामुळे बाधा पोहचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६० च्या पोट-कलम (३) द्वारे 
आवश्यक असल्याप्रमाणे, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे; आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की, उक्त प्रारूप, महाराष्ट्र 
शासनाकडून दिनांक ३१ जानेवारी २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल. 


२. उपरोक्त दिनांकास किंवा त्यापूर्वी, उक्त प्रारूपाच्या बाबतीत, कोणत्याही व्यक्तीकडून संचालक (पणन ), पणन संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, नवीन मध्यवर्ती इमारत, ३रा मजला, पुणे-४११ ००१ यांच्याकडे ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना प्राप्त होतील त्या 
शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील. 


प्रारूप नियम 


क्रमांक कृबास-०४२२/प्र.क्र.१९४/२१-स.- महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ (१९६४ 
चा महा. २०) याच्या कलम ६० च्या पोट-कलम (१) व पोट-कलम (२) च्या खंड (ड) व (यु) यांद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्या 
(समितीची निवडणूक ) नियम, २०१७ यामध्ये सुधारणा करीत आहे :- 


१. या नियमांस, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (समितीची निवडणूक ) (पहिली सुधारणा) नियम, २०२३, असे 
म्हणावे. 


(१) 
भाग चार-ब-१२-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, जानेवारी १६, २०२३/पोष २६, शके ९९४४ 
२. मुख्य नियमाच्या नियम ७ मध्ये, पोट-नियम (४) नंतर, पुढील पोट-नियम (५) समाविष्ट करण्यात येईल:- 


“(८) कृषी पतसंस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था व ग्रामपंचायती यांच्या नव्याने निवडून आलेल्या समितीच्या बाबतीत 
किंबा जेव्हा कृषी पतसंस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था व ग्रामपंचायती यांनी व्यवस्थापन समितीचे सदस्य स्वीकृत केले असेल 
त्याबाबतीत, पोट-नियम (३) अन्वये प्रसिद्ध केलेल्या मतदारांच्या अंतिम यादीमध्ये ज्या व्यक्‍तीचे नाव समाविष्ट नाही अशा 
कोणत्याही व्यक्तीस, कोणत्याही वेळी परंतु, नामनिर्देशन करण्याच्या शेवटच्या दिनांकापूर्वी पाच कामकाजाच्या दिवसांच्या 
आत, जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याकडे अर्ज करता येईल; आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी किंवा त्याने प्राधिकृत केलेली 
व्यक्‍ती, चौकशी करील, जर जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्‍तीने चौकशी केली असेल त्याबाबतीत, 
ती व्यक्‍ती, चौकशीचा अहवाल जिल्हा निवडणूक अधिकार्‍यास सादर करील. त्यानंतर, जिल्हा निवडणूक अधिकारी, अंतिम 
मतदार यादीमध्ये त्यास योग्य वाटेल असे आवश्यक ते बदल करील.”. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ. सुग्रिव संभाजी धपाटे, 
शासनाचे सह सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, जानेवारी १६, २०२३/पोष २६, शके १९४४ 3 
CO-OPERATION, MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya 
Mumbai 400 032, dated the 16th January 2023. 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) Act, 1963. 


No. KBS-0422/C.R.194/21-C.—The following draft of rules further to amend the Maharashtra 
Agricultural Produce Market Committee (Election to Committee) Rules, 2017, which the Government 
of Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses 
(d) and (७) of sub-section (2) of section 60 of the Maharashtra Agricultural Produce Marketing 
(Development and Regulation) Act, 1963 (Mah. XX of 1964), and of all other powers enabling it 
in that behalf, is hereby published, as required by sub-section (3) of section 60 of the said Act, 
for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given 
that the said draft will be taken into consideration by the Government of Maharashtra on or after 
31st January 2023. 


2. Any objections or suggestions, which may be received by the Director (Marketing), Directorate 
of Marketing, Maharashtra State, New Central Building, 3rd Floor, Pune 411 001, from any person 
with respect to the said draft on or before the aforesaid date, will be considered by the Government. 


DRAFT RULES 


No. KBS0422/C.R.194/21-C.—In exercise of the powers conferred by sub-section (J) and clauses 
(d) and (७) of sub-section (2) of section 60 of the Maharashtra Agricultural Produce Marketing 
(Development and Regulation) Act, 1963. (Mah. XX of 1964), and of all other powers enabling it in 
that behalf, the Government of Maharashtra hereby amends the Maharashtra Agricultural Produce 
Market Committee (Election to Committee ) Rules, 2017 namely :— 


1. These rules may be called the Maharashtra Agricultural Produce Market Committee 
(Election to Committee) (First Amendment) Rules, 2023. 


2. In rule 7 of the principal rules, after sub-rule (4), the following sub-rule (5) shall be 
inserted, namely :— 


“(5) In case of newly elected committee of the Agricultural Credit Societies, Multi- 
purpose Co-operative Societies and Village Panchayats or where due to co-option of 
members of the Managing Committee by the Agricultural Credit Societies, Multi- purpose 
Co-operative Societies and Village Panchayats, any person whose name is not entered in 
the final list of voters as published under sub-rule (3), may at any time but not later than 
five working days before the last date of making nominations, apply to the District Election 
Officer; and the District Election Officer or the person authorized by him, shall conduct 
an inquiry, in case the inquiry conduct by the person authorized by the District Election 
Officer in this behalf, he shall submit the report of inquiry to the District Election Officer. 
Thereafter, the District Election Officer, as he deems fit, may make necessary changes in 
the final voter list.” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


Dr. SUGRIV SAMBHAJI DHAPATE, 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI] SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


